उमेद- महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती 
अभियानांतर्गत कार्यरत समुदाय संसाधन व्यक्तीं 
(Community Resource Person-CRP) / प्रेरिका 
(ICRP) / सखी/ Business Development support 
Person (BDSP) याच्या मासिक मानधनात वाढ 
करणे व अभियानांतर्गत स्थापन झालेल्या स्वयं 
सहाय्यता समूहांच्या फिरता निधी (RF) मध्ये वाढ 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः उमेद-२०२३/प्र.क्र.9३/योजना-३ 
बांधकाम भवन, मर्झबान रोड, फोर्ट, मुंबई - Yoo ००१. 
तारीख: २६ सप्टेंबर, २०२३. 


वाचा - 

१) ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः एनआरएलएम- 

२०११/प्र.क्र.१९६/योजना-३, दिनांक १८ जुले, २०११. 

प्रस्तावना - 

राज्यातील ग्रामीण भागातील गरीबी निर्मुलनासाठी केंद्र शासनामार्फत दीन दयाळ अंत्योदय 
योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (DAY-NRLM) राबविण्यात येत असून यासाठी राज्यात या 
अभियानाची अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (Maharashtra 
State Rural Livelihoods Mission) अर्थात “उमेद”ची सन २०११ मध्ये स्थापना संदर्भिय शासन 
निर्णयान्वये करण्यात आलेली आहे. सदर अभियानाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील गरीबी निर्मूलनाचे 
प्रयत्न करण्यात येत असून त्यासाठी केंद्र शासनामार्फत ६०% तर राज्य झासनामार्फ़त ४०% अनुदान 
देण्यात येत आहे. या अभियानाची अंमलबजावणी करताना राज्यात ग्रामीण भागातील गरीब व 
जोखीमप्रवण महिलांना समृध्द, आत्मसन्मानाचे व सुरक्षित जीवन जगता यावे, यासाठी त्यांच्या 
सर्वसमावेशक, लोकशाही तत्वावर आधारीत स्वयंचलित समुदाय संस्थांची निर्मिती करण्यात येत आहे. 
अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरापासून ते क्लस्टरस्तरापर्यंत स्वतंत्र, समर्षित व संवेदनशील 
यंत्रणा निर्माण करण्यात आलेली आहे. सदर अभियान राज्यातील ३४ जिल्हे व ३५१ तालुक्यांमध्ये 
राबविण्यात येत असून यामध्ये गरीब महिलांचे स्वयं सहाय्यता गट व स्वयं सहाय्यता गटांचे ग्रामसंघ व 
ग्रामसंघाचे प्रभागसंघ तयार करुन गरीब महिलांचे संघटन तयार करण्यात येते. तसेच गरीब कुटुंबांना 
शाश्वत उपजीविका उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतात. समुदायस्तरीय संस्थांना 


शासन निर्णय क्रमांकः उमेद-२०२३/प्र.क्र.9३/योजना-३ 


मार्गदर्शन करण्यासाठी प्रेरिका (Internal Community Resource Person-ICRP) व विविध प्रकारच्या 
समुदाय संसाधन व्यक्‍ती (Community Resource Person -CRP) कार्यरत आहेत. सदर कार्यरत 
प्रेरिकांच्या (Internal Community Resource Person-ICRP) मुल्यमापन करून "अ', "ब" व “Hp” 
वर्गवारीनुसार दरमहा मानधन अदा करण्यात येते. तर इतर समुदाय संसाधन व्यक्‍ती (Community 
Resource Person -CRP) / सखी यांना महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाने निश्चित 
केलेल्या उद्दिष्टानुसार (Task Base) THA कामाचे मुल्यमापन करुन त्यांच्या कामाच्या प्रगती 
अहवालानुसार त्यांना दरमहा मानधन अदा करण्यात येते. 

तसेच अभियानांतर्गत स्थापन झालेल्या स्वयं सहाय्यता गटांच्या “अ”, “ब” व “क” वर्गवारीत 
श्रेणीकरण करुन फिरता निधी (RF) वितरीत करण्यात येतो. सदर कार्यरत समुदाय संसाधन व्यक्‍ती 
(Community Resource Person-CRP) / प्रेरिका (ICRP) / सखी/ Business Development 
support Person (BDSP) यांच्या मानधनात वाढ करणे व अभियानांतर्गत स्थापन झालेल्या स्वयं 
सहाय्यता गटांना देण्यात येणाऱ्या फ़िरता निधीमध्ये वाढ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 

उमेद-महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत सद्यस्थितीत कार्यरत समुदाय संसाधन 
व्यक्तींच्या मानधनात तसेच अभियानांतर्गत स्थापन झालेल्या स्वयं सहाय्यता गटांना देण्यात येणाऱ्या 
फिरता निधीमध्ये खालीप्रमाणे वाढ करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
अ) समुदाय संसाधन व्यक्‍ती (Community Resource Person-CRP) / प्रेरिका (ICRP) / व्यक्‍ती (Community Resource Person-CRP) / प्रेरिका (9१2) / 


सखी/ Business Development support Person (BDSP) मानधन वाढ :- Business Development support Person (BDSP) मानधन वाढ :- 


(CFP BTA 
अ. समुदाय संसाधन व्यक्तीं कामाच्या मासिक कामाच्या 
क्र. (Community Resource मुल्यमापन/कामाच्या मानधनामध्ये मुल्यमापन/कामाच्या 
Person-CRP) / प्रेरिका (ICRP) वर्गवारीनुसार प्रती व्यक्‍ती वर्गवारीनुसार 
/ सखी/ Business सद्य:स्थितीत देय प्रतिमहा । सुधारीत कमाल देय 
Development support Person असलेले कमाल करावयाची असलेले एकूण 
(80597) मासिक मानधन मानधन वाढ मासिक मानधन 
a प्रेरिका (ICRP) 3000 3000 ६००० 
२ बंक सखी ३००० ३००० ६००० 
३ | आर्थिक साक्षरता सखी (FLCRP) ३००० ३००० ६००० 
¥ Ya] सखी ३००० ३००० ६००० 
५ कृषी सखी ३००० ३००० ६००० 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः उमेद-२०२३/प्र.क्र.9३/योजना-३ 


अ. समुदाय संसाधन व्यक्तीं कामाच्या मासिक कामाच्या 
क्र. (Community Resource मुल्यमापन/कामाच्या मानधनामध्ये मुल्यमापन/कामाच्या 
Person-CRP) / प्रेरिका (057) वर्गवारीनुसार प्रती व्यक्‍ती वर्गवारीनुसार 
/ सखी/ Business सद्य:स्थितीत देय प्रतिमहा । सुधारीत कमाल देय 
Development support Person | असलेले कमाल करावयाची असलेले एकूण 
(8052) मासिक मानधन मानधन वाढ मासिक मानधन 
६ | मत्स्य सखी ३००० ३००० ६००० 
७ | वन सखी ३००० ३००० ६००० 
८ | मास्टर CRP (कृषी) ४५०० १५०० ६००० 
९ | कृषी उद्योग सखी ३५०० २५०० ६००० 
ie Business Development 3400 २५०० ६००० 
support Person (BDSP) 
aa कृतिसंगम सखी ४५०० १५०० ६००० 


उपरोक्त समुदाय संसाधन व्यक्तीं (Community Resource Person-CRP) / WRT (ICRP) / 

सखी/ Business Development support Person (BDSP) यांना त्यांच्या कामाचे प्रचलित पध्दतीने 
मुल्यमापन करुन कमाल रु.६०००/- दरमहा मानधन अदा करण्यात येईल. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक 
सूचनांनुसार सदर अभियानाचा कालावधी मार्च, २०२६ पर्यंत आहे. त्यामुळे माहे मार्च, २०२६ पर्यंत 
सदरील मानधन अभियानामार्फत अदा करण्यात येईल व त्यानंतर समुदाय संसाधन व्यक्तींचे मानधन 
संबंधित समुदायस्तरीय संस्था त्यांच्या स्व:उत्पन्नातून अदा करतील. याबाबत सविस्तर मार्गदर्शक सूचना 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान यांच्यास्तरावरुन निर्गमित 
करण्यात येतील. 
ब) स्वयं सहाय्यता गटांना अतिरिक्त फ़िरता निधी - 

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत स्थापन झालेल्या स्वयं सहाय्यता गटांना 
सद्य:स्थितीत “अ*, “a” व “क” वर्गवारीत श्रेणीकरण करुन अधिकतम रु.१५,०००/- फिरता निधी (RF) 
वितरीत करण्यात येतो. यामध्ये वाढ करण्यात येत असून केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनान्वये स्वयं 
सहाय्यता गटांची वर्गवारी करुन “अ” वर्गवारी प्राप्त होणा-या स्वयं सहाय्यता गटांना रु.३०,०००/- देय 
राहील व वर्गवारी “ब* व “क” मध्ये येणा-या स्वयं सहाय्यता गटांना प्रचलित पध्दतीने फिरता निधी 
अनुज्ञेय राहील. 

वरीलप्रमाणे अतिरिक्त फिरता निधी अदा करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती 
अभियानाने निश्चित केलेल्या कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात येईल. यापूर्वी ज्या स्वयं सहाय्यता गटांना 

पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः उमेद-२०२३/प्र.क्र.9३/योजना-३ 


त्यांच्या वर्गवारीनुसार अभियानामार्फ़त फिरता निधी अदा केलेला आहे, AM गटांना रु.१५०००/- 
अतिरिक्‍त फिरता निधी देय राहील. तसेच ज्या स्वयं सहाय्यता गटांना फिरता निधी अद्याप दिलेला नाही, 
परंतु जे स्वयं सहाय्यता गट फिरता निधी मिळण्यासाठी पात्र आहेत, अशा स्वयं सहाय्यता गटांना शासन 
निर्णयाच्या दिनांकापासून वरीलप्रमाणे फिरता निधी त्यांच्या वर्गवारीनुसार अभियानातील प्रचलित 
पध्दतीप्रमाणे अनुज्ञेय राहील. 

२. सदर शासन निर्णय दिनांक १६.०९.२०२३ रोजीच्या संभाजीनगर येथील मंत्रीमंडळ बैठकीत 


झालेल्या निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९२६१२०३५८२२२० असा आहे. हा seat 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार ]देशानुसार व नावाने. 
Vij ay 0. by Vijay Govindrao 


DN: cn=Vijay Govindrao Chandekar, 


G Ovi al d fa O o=Rural Development Department, 


ou, email=vijay.chandekar@nic.in, 


C h a Nn d e ka I ie 2023.09.26 12:56:32 +05'30' 


(विजय गो. चांदेकर 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा.अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
३. मा.सभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
४. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधान सभा/विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
७. सर्व मा.मंत्री व मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मुख्य सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षण), महाराष्ट्र राज्य-१ व २, मुंबई/नागपूर. 
१०. मा.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग (सवी. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः उमेद-२०२३/प्र.क्र.9७३/योजना-३ 


११. सर्व विभागीय आयुक्‍त 

१२. सर्व जिल्हाधिकारी 

१३. संचालक, अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

१४. संचालक, निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१५. सर्व उप सचिव / सह सचिव, ग्राम विकास विभाग, मुंबई. 
१६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान बेलापूर, नवी मुंबई. 
१७. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

१८. सर्व उपायुक्‍त (विकास), विभागीय आयुकत कार्यालय. 
१९. सर्व प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा 
२०. संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय 

२१. सर्व गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती. 

२२. निवडनस्ती (कार्यासन योजना-३) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


